महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.११/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : सा.प्र.वि. शा.नि.क्र.एईओ-१०२४/प्र.क्र.१८/२०२४/भाप्रसे-१(दहा), दि.०९.०१.२०२४. 


आदेशा 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, श्री.मनोज सौनिक, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची, मुख्यमंत्री 
सचिवालयात प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
२. यास अनुसरून, श्री.प्रकाश का. साबळे, सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सल्लागार यांच्या कार्यालयात उसनवारी तत्त्वावर नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 
३. श्री. प्रका का. साबळे, सह सचिव यांनी, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील त्यांच्याकडील 
कार्यभार सांभाळून मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सल्लागार यांच्या कार्यालयातील कामकाज 
पहावे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०११८०१२५४५०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


Kl R A N KA S H | N AT H ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e87a321 15497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb3 
11d2f0e47e2fa1faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1 F6AE3C48 
S H | N D E 080BAD7972572EES8C3F 741862, cn=KIRAN KASHINATH 
SHINDE 
Date: 2024.02.01 18:01:16 +05'30' 


(कि. का. Te) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सल्लागार, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
४. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स. (सार्वजनिक बाधंकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. श्री.प्रकाड का. साबळे, सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती प्रशा-१ (का १४). 


